अँड. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

मलबार हिल पो.स्टे., मुंबई येथे गु.र.क्र. २८/२०२३ अन्वये 
दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. 
महानगर दंडाधिकारी व मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथील 
कामकाजाकरीता. (शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :-एसपीपी-०३२३/प्र.क्र.ई६७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- १० जुले, २०२४. 


वाचा:- १) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२३/यू.ओ.आर.३०/डी-१४, 
दि.२२.०५.२०२३. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२८.०६.२०२३. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 
उपरोक्त नमूद वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 

३. “यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(00)908, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यावसायिक सेवा”या लेखाश्रीर्षाखालील त्या-त्या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा.” 

याऐवजी 
३. “यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७ - २८-व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर 
अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा.” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०७१०१६५६००४१२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HARESHWAR NAMDEO SAHANE_ «= 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२) अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एसपीपी-०३२३/प्र.क्र.६७/पोल-१० 


3 
8 


४) 
८ 


) 
) 
) 
६) 
) 
) 
8) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/मुंबई-१/२, महाराष्ट्र राज्य. 


अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


अँड. अजय मिसर, २१७/१, मारुती चेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॅम्पस, नाशिक-४२२००२. 


कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


